सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षाकरीता धनगर 
समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे 
या योजनेंतर्गत शाळेची निवड करण्याबाबत 
बालनंदनवन इंग्लिश स्कुल शिंगारवाडी फाटा, 
ता. शिरुर (का.), जि.बीड 


महाराष्ट्र हासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धइडशाप्र-२०२३/प्र.क्र.४६/योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. धइडयाप्र- २०१९/ 
प्र.क्र.७२/शिक्षण, दिनांक ४/९/२०१९. 
२) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, बीड यांचे पत्र क्र.सआसकबी/धनगर/इंग्रजी स्कुल/ 
शिंगारवाडी बीड/२०२१-२२/२७२७, दि.१९/९/२०२२ 
3) Mara उपसंचाळक,इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक विभाग), औरंगाबाद यांचे 
पत्र क्र.प्राउइमाबकप्राविऔ/२०२१-२२/५०४०, दि.२८/११/२०२२ 
४) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
(अ) क्र.इमावबकसं/धसयो/नवीन शाळा/२०२२-२३/का-५/६४, दि.१०/१/२०२३ 
(ब) क्र.इमावबकसं/स्वागबसं/२०२२-२३/पुणे/३५८, दि. २४/२/२०२३ 


प्रस्तावना : - 

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना शाहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण 
देण्याबाबतचा निर्णय संदर्भ क्र. १ येथील दि.४/९/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे कै.स्वामी गणेशानंद बहु.सेवाभावी संस्था, तरडगव्हाण, ता. शिरुर (का.),जि.बीड 
संचलित बालनंदनवन इंग्लिश स्कुल शिंगारवाडी फाटा, ता. शिरुर (का.), जि.बीड या शाळेची निवड 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव तपासणी अहवालासह तसेच गुणांकन अहवालासह (एकूण गुणांकन ६३.५) संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, म.रा., पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये शासनास सादर केला आहे. सदर 
बाब विचारात घेता, “धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये 
शिक्षण देणे' या योजनेंतर्गत कै.स्वामी Weare बहु.सेवाभावी संस्था, तरडगव्हाण, ता. शिरुर (का.),जि.बीड 
संचलित बालनंदनवन इंग्लिश स्कुल शिंगारवाडी फाटा, ता. शिरुर (का.), जि.बीड या शाळेची निवड करुन 
सदरहू शाळेला सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाकरीता धनगर समाजातील १०० विद्यार्थी प्रवेशित करण्यास 
संबंधित शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांतील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे' 
या योजनेंतर्गत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून सन 
२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या संस्था/झाळेची निवड करण्यास आणि सदर 
शाळेच्या नावासमोर रकाना क्र.३ नुसार मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर 
समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धइशाप्र-२ ०२३/प्र.क्र.४६/योजना-२ 


संस्थेचे नाव शाळेचे नाव सन २०२३-२४ या शौक्षणिक 
वर्षाकरीता मान्य विदयार्थी 
संख्या 
डाळ कामा २ ३ 
के.स्वामी WRIA | बालनंदनवन इंग्लिडा स्कुल 111 
बहु.सेवाभावी संस्था, | शिंगारवाडी फाटा, ता. शिरुर (का), 
तरडगव्हाण, ता. शिरुर (का), | जि.बीड 
जि.बीड 


१. नामांकित झाळेत प्रवेशा देताना खालील अटी व शातींचे पालन करण्यात यावे :- 

(१ संबंधित संस्था/झाळेस शासन निर्णय दिनांक ४/९/२०१९ मधील अटी व शर्ती पुर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 
Q) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, बीड यांनी नामांकित निवासी शाळा योजनेच्या अनुषंगाने शाळेची 
तपासणी करावी तसेच झाळेत प्रवेशित सर्व विदयार्थ्यांचे आधारकार्ड पडताळणी करुन नोंदणी करावी. तद्नंतर 
प्रत्यक्ष उपस्थित लाभार्थी विदयार्थ्यांची संख्या व प्रत्यक्ष निवासी विदयार्थी संख्या याची खातरजमा करुन शासन 
निर्णय, दि.०४/०९/२०१९ मधील अटी-शार्तीनुसार सविस्तर अहवाल प्रादेशिक उपायुक्त, यांच्या मान्यतेने निधी 
वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत शासनास सादर करावा. 
(३) सदर योजनेंतर्गत विद्यार्थी मंजूरीबाबत संबंधित संस्था/झाळा मार्फत शासनास सादर प्रस्तावात नमूद सर्व 
सोयी सुविधा देण्यास संस्था तयार आहे, याची संबधित सहायक SAYA, PATH CAT यांनी खातरजमा करावी 
व संस्थेसोबत तसा करारनामा करण्यात यावा. 

(४  संस्था/शाळेमार्फत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी तुकडी/वर्ग 
सुरु करणे अपेक्षित नाही, शाळेमध्ये सुरु असलेल्या नियमित तुकडी/वर्गामध्येच इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत 
प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे बंधनकारक राहील.विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी तुकडी/वर्ग सुरु केल्याचे आढळल्यास 
सदर संस्थेवर गुन्हा नोंदविण्याची कारवाई करण्यात येईल व शाळेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यईल. 

(५ संस्थेतील प्रवेशित मुलींच्या वसतिगृहात महिला अधिक्षिका व केअर cay यांची नियुक्‍ती करणे 
बंधनकारक आहे. याची पूर्तता न झाल्याचे आढळल्यास झाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 

(६ सदर योजनेंतर्गत शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळांमध्येच आणि संबंधित शाळेकरिता मंजूर केलेल्या 
विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेतच भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थी प्रवेशित करण्याबाबत 
संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी दक्षता घ्यावी. 

(७ योजनेच्या मूळ तरतुदीनुसार,कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १.०० लक्ष एवढया कमाल मर्यादेत असणाऱ्या 
पाल्यांनाच सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 

(८) संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांनी विद्यार्थी प्रवेशित करताना जवळच्या शाळेमध्ये 
तसेच संबंधित प्रकल्पातील निवड करण्यात आलेल्या झाळांना प्राधान्य देऊन विद्यार्थी प्रवेशाची प्रक्रिया तात्काळ 
पूर्ण करावी. 

(९) एखाद्या प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील निवड करण्यात आलेल्या शाळा व त्यामध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्या यापेक्षा 
योजनेंतर्गत प्रवेशाकरिता प्राप्त अर्जांची संख्या जास्त असल्यास संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त, 
समाजकल्याण यांनी विद्यार्थ्याची निवड ड्रॉ पध्दतीने करुन निवड यादी जाहीर करावी. तसेच निवड न झालेल्या 
विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करावी. प्रकल्पामधीळ निवड करण्यात आलेल्या शाळेमध्ये या विद्यार्थ्यांना प्रवेशा देण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धइशाप्र-२ ०२३/प्र.क्र.४६/योजना-२ 


(१०0 सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांच्या संस्थाचालक/मुख्याध्यापक यांच्या 
समवेत संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम व द्वितीय सत्रामध्ये 
बैठक घेऊन प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शौक्षणिक प्रगती व त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत आढावा घ्यावा. 

(११ नामांकित योजनेंतर्गत शाळेची निवड झाल्यानंतर पहिल्या सत्रात दोन वेळा, तसेच द्वितीय सत्रात दोन 
वेळा संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी अचानक नामांकित MOM Aaa: भेट देऊन 
सदर शाळेमधील सौदार्हपुर्ण वातावरण, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, औषधोपचार, शैक्षणिक दर्जा, पोषण 
इत्यादी सर्व बाबींबाबतचा अहवाल संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावा. 

(१२) शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. धइशाप्र-२०१९/प्र.क्र.७२/शिक्षण, दिनांक 
४/९/२०१९ मधील विहित तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शाळांची 
मान्यता रद्द करण्यात येईल. 

(१३) नवीनविद्यार्थ्यांना इयत्ता १ली ते ५ वी या इयत्तेमध्येच प्रवेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 

(१४७ सदर शासन निर्णयानुसार नामांकित योजनेंतर्गत मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी 
तसेच शासकीय इंग्रजी माध्यमाच्या श्रेणी वाढ नसलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी तसेच शासकीय इंग्रजी माध्यमाच्या 
श्रेणीवाढ नसलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इतरत्र समायोजित करण्यात यावे,असे समायोजन संबंधित 
जिल्हयाचे सहायक आयुक्‍त,समाजकल्याण यांनी करावे व संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
पुणे यांच्यामार्फत अहवाल शासनास सादर करावा. 

(१५) नामांकित योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या नामांकित शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित करताना ज्या 
इयत्तेत विद्यार्थी प्रवेशित करावयाचे आहेत. अशा इयत्तेत संबंधित शाळेमध्ये नामांकित योजने व्यतिरिक्त प्रवेशित 
इतर विद्यार्थीसंख्येच्या समप्रमाणाच्या कमाल मर्यादेत राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. (नामांकित योजनेंतर्गत 
प्रवेशित विद्यार्थी कमाल ५० टक्के योजने व्यतिरिक्त प्रवेशित इतर विद्यार्थी किमान yo टक्के) 


२. ज्या नामांकित संस्थेत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यास प्रवेश देण्यात येणार 
आहे, त्या संस्थेबरोबर संबंधित सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांनी करारनामा करावा. सदर करारामध्ये 
नामांकित योजनेंतर्गत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेल्या 
वर्गापासून इयत्ता १२ वी पर्यंत त्यांचे शिक्षण, निवास,सुरक्षा,आरोग्य, आहार व अन्यविहित सोयी सुविधा 
पुरविण्याबाबत व स्वतंत्र वर्ग न करण्याबाबत बाबींचा SATIS करण्यात यावा. तसेच नामांकित योजनेंतर्गत निवड 
करण्यात आलेल्या सर्व नामांकित शाळांचे प्रत्येक वर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी योजनेकरिता विकसित 
करण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन प्रणालीवर गुणांकन करण्यात येईल व आवश्‍यक विहित शैक्षणिक व निवासी सोयी 
सुविधा यामध्ये निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास किंवा विहित गुणांकनानुसार 
शाळा “अपात्र” ठरल्यास संबंधित शाळेची नामांकित योजनेंतर्गतची मान्यता रद्द करुन प्रवेशित करण्यात आलेल्या 
भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील विद्यार्थी इतरत्र समायोजित करण्यात येतील. याचा देखील 
करारनाम्यात SAAT असावा. 

३. नामांकित योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या शाळांमार्फत बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा 
अधिकार, अधिनियम, २००९ व त्यांअंतर्गत केलेले व केले जाणारे सर्व नियमांची / तरतुदींची तसेच इयत्ता १ ली 
मध्ये शाळा प्रवेशासाठी बालकाच्या किमान वयाबाबत शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या तरतुदींचे पालन करणे 
आव्यक आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धइशाप्र-२ ०२३/प्र.क्र.४६/योजना-२ 


४. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण करतील तसेच 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण या योजनेचे*“पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय, पुणे हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 

५. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. झेडजी-३,२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागास वर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण (२) (२२) धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना हाहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे (कार्यक्रम) ३४, शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने, (२२२५एफ४०५)० या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या आर्थिक अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१५१७५५०२३६३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NARENDRA WAMAN AHER 

N A R E N D ) R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD AND BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4,20=93ab34830c74c 1 bdd 18aba7860758 1bb0e2e31858d9e19 
1999dca16966984dbb, postalCode=400032, st=Maharash 


, st=Maha 
6658A056228A0827243EBC94F7B8895CCED1C160 
4820C730DA4512E19C8AEF26, cn=NARENDRA WAMAN AHER 
Date: 2023.03.15 17:59:13 +05'30' 


(नरेंद्र आहेर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. अपर मुख्य सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४) प्रादेशिक उपसंचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशीक विभाग) विभाग, औरंगाबाद 
५) जिल्हाधिकारी, बीड 
६) सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, बीड 
७) मा.महालेखापाल १/२,(लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
९) अध्यक्ष, कै.स्वामी गणेशानंद बहु.सेवाभावी संस्था, तरडगव्हाण, ता. शिरुर (HT), ts 


१०) निवडनस्ती (योजना-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


